RNI No. MAHBIL/13/2/2011-TC 
www.dgps.maharashtra.gov.in 








महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक-अ-नाशिक विभाग 


वर्ष - १०, अंक - ९] शुक्रवार, मार्च १२, २०२१ / फाल्गुन २१, शके १९४२ [ पृष्ठे ०५ 














असाधारण क्रमांक ९ 
प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 





वाचले : महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१-अ, पोट-कलम (४) व महाराष्ट्र 
नगरपरिषद (उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम, २००५ व सुधारणा २००६. 


आदेश 








क्रमांक पालिका-३/कावि-८६/२०२१.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१-अ, 
पोट-कलम (७) व महाराष्ट्र नगरपरिषद (उपाध्यक्ष निवडणूक) नियम, २००५ व सुधारणा २००६ अन्वये, जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या 
अधिकारान्वये महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ चे कलम ५१-अ, पोट-कलम (&) च्या तरतुदींनुसार 
यावल नगरपरिषदेत निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 























मी, अभिजीत राऊत, जिल्हाधिकारी, जळगाव मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रकटनाद्वारे खालील नमूद उमेदवार नगरपरिषद, 


पदासाठी निवडून 


यावलच्या उपाध्यक्ष पदासाठ र आल्याचे जाहीर करीत आहे. 








अनुसूची 
निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव नगरपरिषदेचे नाव 
१ २ 
पौर्णिमा राजेंद्र फालक .. यावल 


अभिजीत राऊत, 


जिल्हाधिकारी, जळगाव, 





जळगाव, ३ मार्च 2029, 


वि (एच) ३४३ (१) 


2 महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, मार्च १२, 2029 / फाल्गुन २१, शके १९४२ 


प्रभारी जिल्हाधिकारी यांजकडून 








मा. राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०१९/प्र.क्र.१९/का. ७, दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१९. 





मा. राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०१९/प्र.क्र.१९/का.७, दिनांक २० डिसेंबर २०१९. 








) 
) 
) या कार्यालयाचे पत्र जिपपंस/निवडणूक/कावि/३६८/२०१९, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९. 
) मा. राज्य निवडणूक आयोगाचे पत्र क्रमांक रानिआ/जिपपंस-२०२१/प्र.क्र.५/का.७, दिनांक ५ मार्च २०२१. 
) 





या कार्यालयाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेली दिनांक १० जानेवारी 2020 रोजीची अधिसूचना. 


आदेश 





क्रमांक क/कक्ष-५/ग्रापं./जि.प.पं.स./कावि./४२२/२०२१.--- उपोद्घातातील अनुक्रमांक-१ च्या पत्रान्वये धुळे जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत येणाऱ्या 
०४ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणूक-२०२० साठी प्रभागरचना आरक्षण व सोडत कार्यक्रम देण्यात आला होता. त्याप्रमाणे धुळे जिल्हापरिषद 
व त्या अंतर्गत येणाऱ्या ०४ पंचायत समितीच्या अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. 











उपोद्घातातील अनुक्रमांक-१ च्या पत्रान्वये धुळे जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत येणाऱ्या ४ पंचायत समित्यांची सार्वत्रिक निवडणुकीचे मतदान 
दिनांक ७ जानेवारी २०२० रोजी होऊन दिनांक ८ जानेवारी २०२० रोजी मतमोजणी झाली असून महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण, भाग 
एक-अ, असाधारण क्रमांक ४ अन्वये या कार्यालयाचे आदेश क्रमांक/क/कक्ष-५/ग्रापंनि/कावि/६७/२०२०, दिनांक १० जानेवारी २०२० अन्वये धुळे 
जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत येणाऱ्या ४ पंचायत समितीमध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 


























उपोद्घातातील अनुक्रमांक-४ अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक-२०२० च्या निवडणुकीबाबत मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हिल क्रमांक-९८०/२०१९ व इतरमधील दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवडणूक रद्द करणेबाबत दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाकरिता जिल्हा 
परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ च्या कलम १२ (२) (क) नुसार देय असलेले २७ टक्के चे आरक्षण हे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
के. कृष्णमूर्ती व इतर वि. भारत सरकार मधील आदेशानुसार कमाल yo टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेत ठेवून सदर जागांच्या फेरनिवडणुका 
घेण्याचे मा. राज्य निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत. 
































सदर निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान धुळे जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत येणाऱ्या ४ पंचायत समितीच्या नागरिकांच्या मागासवर्गप्रवर्गाची निवडणूक 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष अनुमती याचिका क्रमांक ३३९०४-३३९१० मधील आदेशाच्या अधीन राहून घेण्यात येत असल्याबाबत उपोद्घातातील 
अनुक्रमांक-३ अन्वये कळविले होते. सदर बाब ही या कार्यालयाचे उपोद्घातातील अनुक्रमांक-३ अन्वये सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी या कार्यालयाचे 
पत्र क्रमांक क/कक्ष-५/जिपपंस/निवडणूक/कावि-३६८/२०१९, दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ अन्वये सर्व निवडणूक निर्णय अधिकारी यांना कळविण्यात 
आले होते. तसेच त्याबाबतची व्यापक प्रसिद्धी ही दिनांक २१ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रेस नोट देऊन स्थानिक वृत्तपत्रात त्याची प्रसिद्धी देण्यात आली 
आहे. 




















आजमितीस, उपोद्घातातील अनुक्रमांक-४ अन्वये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक-२०२० च्या निवडणुकीबाबत मा. सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हिल) क्रमांक-९८०/२०१९ व इतर मधील दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये अंतिम निर्णय-झाल्याने नागरिकांच्या 
मागासवर्ग प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची निवडणूक रद्द करणेबाबत मा. राज्य निवडणूक आयोगाने निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने, धुळे 
जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या ४ पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्याकरिता 
आरक्षण देण्यात आलेल्या एकूण जागांची संख्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील एकूण जागांच्या Go टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त होत असल्यास, अनुसूचित 
जाती व अनुसूचित जमातीस आरक्षित जागा एकूण ५० टक्के जागांमधून व वजा केल्यानंतर उर्वरित जागांमधून नागरिकांच्या मागसवर्ग प्रवर्गाकरिता 
जास्तीत जास्त २७ टक्के च्या मर्यादेत आरक्षण देय होत आहे. त्याप्रमाणे धुळे जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या ४ पंचायत समितीमध्ये yo 
टक्के मर्यादेबाहेर आरक्षित झालेल्या जागांची आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार देय असलेल्या नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांचा 
तपशील मा. आयोगाच्या दिनांक ५ मार्च २०२१ च्या पत्रासोबतच्या परिशिष्ट "अ" मध्ये दिला आहे. 






































मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हिल) क्रमांक-९८०/२०१९ व इतर याचिकांमध्ये दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयातील 
परिच्छेद २८ मध्ये पुढीलप्रमाणे निर्देश दिले आहेत: 


"Accordingly, these writ petitions must partly succeed. The Challenge to the validity of Section 12 
(2) (c) of the 1961 Act is negatived. Instead, that provision is being read down to mean that reservation 
in favour of OBCs in the concerned local bodies can be notified to the extent that it does not exceed 
aggregate 50 per cent of the total seats reserved in favour of SCs/STs/OBCs taken together. In other 
words, the expression "Shall be" preceding 27 per cent occurring in Section 12 (2) (c), be construed 
as "may be" including to mean that reservation for OBCs may be upto 27 per cent but subject to the 
outer limit of 50 per cent aggregate in favour of SCs/STs/OBCs taken together, as enunciated by the 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, मार्च १२, 2029 / फाल्गुन २१, शके १९४२ ३ 


constitution Bench of this Court. However, the impugned notifications/orders, dated 27/07/2018 and 14/ 
02/2020 and all other similar notifications issued by the State Election Commission during the pendency 
of these Writ Petitions mentioning that the elections to the concerned local bodies were being held 
subject to the out come of these writ petitions, are quashed and set aside to the extent of providing 


reservations of seats in the concerned local bodies for OBCs". 








त्याअनुषंगाने, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातील वर नमूद परिच्छेद २८ मधील आदेशानुसार ज्या ६ जिल्हा परिषदा व ४४ पंचायत 
समितीच्या निवडणुका न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून जानेवारी २०२० मध्ये घेण्यात आल्या होत्या, त्यामध्ये तेथे yo टक्केपेक्षा जास्त 
आरक्षण झाले आहे, तेथील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्गाच्या सर्व जागा मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ४ मार्च २०२१ रोजीच्या निकालान्वये 
Rea झाल्याचे मानण्यात येईल, असे निर्देश दिले असल्याने, मा. राज्य निवडणूक आयोगाच्या दिनांक ५ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्रासोबतच्या 
परिशिष्ट "अ" नुसार धुळे जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत येणाऱ्या ४ पंचायत समितीमधील नागरिकांच्या मागासवर्ग प्रवर्ग सदस्यांच्या सर्व जागा 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार दिनांक ४ मार्च २०२१ पासून रिक्‍त झाल्या असल्याचे आदेश संबंधितांना बजावण्यात यावेत, असे निर्देश 
असल्याने खाली नमूद केलेल्या परिशिष्ट-१ व परिशिष्ट-२ मधील धुळे जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या ४ पंचायत समितीमधील नागरिकांचा 
मागासवर्ग प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवाराचे सदस्यत्व मा. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक/रानिआ/जिपपंस-२०२१/ 
प्र.क्र.५/का-७, दिनांक ५ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये दिलेल्या निर्देशानुसार तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हिल) क्रमांक- 
९८०/२०१९ व इतर यांचिकांमध्ये दि. ४ मार्च २०२१ रोजी दिलेल्या निर्णयाप्रमाणे धुळे जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या ४ पंचायत समितीला 
देण्यात आलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासप्रवर्ग यांना देण्यात आलेल्या आरक्षणाबाबतचा तयार करण्यात आलेला 
परिशिष्ट-३ चा तक्‍त्याचे अवलोकन केले असता धुळे परिषदेसाठी (अनुसूचित जाती--अनुसूचित जमाती--नागरिकाचा मागासवर्ग प्रवर्ग) ला देण्यात 
आलेले आरक्षण हे ७३.२१ टक्के होत आहे. त्यानुसार ना. मा. प्रवर्गाच्या १५ पैकी १३ जागा सर्वसाधारण होत आहेत. तर धुळे जिल्हा 
परिषदे अंतर्गत येणाऱ्या ४ पंचायत समितीला अनुक्रमे (१) शिरपूर - ८९.२९ टक्के, (२) शिंदखेडा-५५.०० टक्के, (३) साक्री ८५.२९ टक्के, 
(x) धुळे ५६.६७ टक्के, होत आहे. म्हणजेच धुळे जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या ४ पंचायत समितीच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग यांच्याकरिता देण्यात आलेले आरक्षण ५० टक्केपेक्षा जास्त होत असल्याने, अनुसूचित जाती, 
अनुसूचित जमातीस आरक्षित जागा एकूण yo टक्‍के जागांमधून वजा केल्यानंतर उर्वरित जागांमधून नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाकरिता जास्तीत 
जास्त २७ टक्केच्या मर्यादेत आरक्षण देय आहे. त्याप्रमाणे यापूर्वी नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी देण्यात आलेल्या आरक्षणापैकी धुळे जिल्हा 
परिषदेचे १३ जागांचे नागरिकांचे मागासवर्ग प्रवर्गाचे आरक्षण हे अतिरिक्‍त होत आहे. धुळे जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या ४ पंचायत समितीपैकी 
wad शिंदखेडा पंचायत समिती व धुळे पंचायत समितीस अनुक्रमे ४ व ६ नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गासाठी आरक्षित होत आहेत. तर शिरपूर 
०८ पैकी ०८ जागा, शिंदखेडा ०५ पैकी ०१ जागा, साक्री-०९ पैकी ०९ जागा,धुळे ८ पैकी ०२ अशा एकूण २० जागा सर्वसाधारण होत 
आहेत. 

त्याअर्थी, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे व मा. आयोगाचे दिनांक ५ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्रात दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे धुळे जिल्हा 
परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या ०४ पंचायत समितीसाठी मा. राज्य निवडणूक आयोगाचे दिनांक १७ डिसेंबर २०१९ च्या निवडणूक कार्यक्रमाप्रमाणे 
निवडणुका होऊन उपोद्घातातील अनुक्रमांक-५ मधील अधिसूचनेत नमूद नागरिकांचा मागासप्रवर्गामधून निवडून आलेले खालील नमूद परिशिष्ट-१ 
मधील १५ जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांचे परिशिष्ट-२ मधील ३० पंचायत समिती सदस्यांचे सदस्यत्व तसेच सदस्यत्व या नात्याने धारण करत 
असलेले जिल्हा परिषद व पंचायत समिती व त्या अनुषंगाने, इतर प्राधिकरणावरील सदस्यांचे सदस्यत्व मी, दिलीप ज्ञा. जगदाळे, जिल्हाधिकारी, 
धुळे या आदेशाद्वारे दि. ०४ मार्च २०२१ पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करीत आहे. 















































































































































धुळे जिल्हा परिषद निवडणूक २०१९-२० मध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गामधून निवडून आलेल्या परंतु 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हिल) क्रमांक-९८०/२०१९ व इतर मधील दिनांक ०४ मार्च २०२१ रोजीच्या 
आदेशान्वये सदस्य पद रद्द करण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे 























परिशिष्ट-१ 
अ. तालुक्याचे निवडणूक निवडून आलेला निवडून आलेल्या सदस्यांची नावे उमेदवाराचा पत्ता 
क्र. नाव विभागाचा प्रवर्ग 
क्रमांक व नाव 

१ २ 3 38 4 & 

१ शिंदखेडा १८-येटावद ना. मा. प्रवर्ग स्त्री वारुडे सपना नथ्थू मु. म्हळसर, पो. मुडावद, 
तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे. 

2 शिंदखेडा १९-नरडाणा ना. मा. प्रवर्ग स्त्री सिसोदे संजीवणी संजय नरडाणा, तालुका शिंदखेडा, 
जिल्हा धुळे. 

३ शिंदखेडा २१-मालपूर ना. मा. प्रवर्ग स्त्री पाटील चंद्रकला हेमराज मालपूर, तालुका शिंदखेडा, 


जिल्हा धुळे. 


qo 


११ 
AR 
१३ 
१४8 


१५ 


१० 


२ 
शिंदखेडा 


धुळे जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, मार्च १२, २०२१ / फाल्गुन २१, शके १९४२ 


3 
२४-खलाणे 


४२-लामकानी 
४४-कापडणे 


४५-फागणे 


४६-नगाव बु. 
४८-कुसुंबा 


४९-नेर 


५२-बोरविहिर 
५३-मुकटी 
५४-शिरूड 
५५-रतनपुरा 


4& -बोरकुंड 





तालुक्‍याचे पंचायत समिती 
नाव निर्वाचन 
गणाचे नाव 
२ 3 
शिरपूर  १५-अर्थे खु 
शिरपूर  १६-विखरण बु. 
शिरपूर  १८-तर्‍हाडी त. त. 
शिरपूर  १९-वनावल 
शिरपूर  २०-जातोडा 
शिरपूर  २१-शिंगावे 
शिरपूर २२-करवंद 
शिरपूर  २५-अजनाड 
शिंदखेडा २९-दाऊळ 
शिंदखेडा 2३४-वर्षी 


ना. मा, 


ना. मा, 


ना. मा, 


ना. मा, 


ना. मा, 


ना. मा, 


ना. मा, 


ना. मा, 


ना. मा, 


ना. मा, 


ना. मा, 











परिशिष्ट-२--चालू 

४ 4 
प्रवर्ग कदम युवराज शिवाजी 
प्रवर्ग स्त्री देवरे धरती निखिल 
प्रवर्ग खलाणे रामकृष्ण देवराम 
प्रवर्ग जाधव अरविंद विक्रम 
प्रवर्ग पाटील राघवेंद्र मनोहर 
प्रवर्ग पाटील संग्राम गोविंदा 

. प्रवर्ग स्त्री खलाणे मनीषा शंकर 
wat स्त्री पाटील मंदाबाई विश्वास 
प्रवर्ग स्त्री पाटील मंगलाबाई दिलीप 
प्रवर्ग पाटील आशुतोष विजय 
प्रवर्ग माळी देविदास दत्तात्रय 
प्रवर्ग स्त्री पाटील शालिनी बाळासाहेब 


६ 
कलमाडी, तालुका शिंदखेडा, 


जिल्हा धुळे. 


मु. पो. बोरीस, तालुका व जिल्हा धुळे 











मु. पो. कापडणे, तालुका व जिल्हा धुळे 


१०, शिवालय, अनमोलनगर, देवपूर, 
धुळे, तालुका व जिल्हा धुळे. 





मु. पो. नगाव, तालुका व जिल्हा धुळे 





मु. पो. कुसुंबा, तालुका व जिल्हा धुळे 


मु. पो. म्हसदी रोड, नेर, 
तालुका व जिल्हा धुळे. 





मु. पो. गरताड, तालुका व जिल्हा धुळे 





मु. पो. मुकटी, तालुका व जिल्हा धुळे 





मु. पो. शिरूड, तालुका व जिल्हा धुळे 





मु. पो. बोरकुंड, तालुका व जिल्हा धुळे 





मु. पो. बोरकुंड, तालुका व जिल्हा धुळे 


पंचायत समितीच्या सन २०१९-२० मधील निवडणुकीमध्ये नागरिकांचा मागासवर्ग 
प्रवर्गामधून निवडून आलेल्या परंतु मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हिल) क्रमांक-९८०/२०१९ व इतर मधील 
दिनांक ०४ मार्च २०२१ रोजीच्या आदेशान्वये सदस्य पद रद्द करण्यात आलेल्या सदस्यांची नावे 





परिशिष्ट-२ 
निवडून आलेला निवडून आलेल्या उमेदवारांची नावे 
प्रवर्ग 

४ 4 
ना. मा. प्रवर्ग पाटील शशिकांत माधवराव 
ना. मा. प्रवर्ग स्त्री पाटील विनिताबाई मोहन 
ना. मा. प्रवर्ग स्त्री भामरे प्रतिभा कैलास 
ना. मा. प्रवर्ग स्त्री चौधरी ममता ईश्वर 
ना. मा. प्रवर्ग पाटील निलेश विश्वासराव 
ना. मा. प्रवर्ग महाजन रामकृष्ण विठोबा 
ना. मा. प्रवर्ग स्त्री सोनवणे वैशाली सुनिल 
ना. मा. प्रवर्ग जाधव दर्यावसिंग भिंमसिंग 
ना. मा. प्रवर्ग स्त्री पाटील मालूबाई भाईदास 
ना. मा. प्रवर्ग राकेश ऊर्फ भरत मधुकर पवार 











उमेदवारांचा पत्ता 


& 
अर्थे खु., तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे 
नवे भामपूर, तालुका शिरपूर, 
जिल्हा धुळे. 


Tet त. त., तालुका शिरपूर, 
जिल्हा धुळे. 


भरवाडे, तालुका शिरपूर, जिल्ह धुळे 
बाळदे, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे 
उंटावद, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे 
मांडळ, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे 


बभळाज, तालुका शिरपूर, जिल्हा धुळे 





मंदाणे, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे 





कमखेडा, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 
44 
१६ 


१७ 


9¢ 


१९ 
२० 
२१ 


२२ 


२३ 


२४ 


२५ 
२६ 
२७ 


२८ 


२९ 
३० 


२ 
शिंदखेडा 


शिंदखेडा 
शिंदखेडा 
साक्री 
साक्री 
साक्री 
साक्री 


साक्री 


साक्री 
साक्री 
साक्री 
साक्री 


3 
३९-हतनूर 
४३-खर्दे बु. 
४४-मेथी 
५१-दुसाणे 
५३-बळसाणे 
५४-घाणेगाव 
प५-जेताणे 


७१-पिंपळनेर 


७२-चिकसे 
७६-धाडणे 
७७-कासारे 


८१-म्हसदी 
प्र. नेर. 


८३-लामकानी 


८८-न्याहळोद 


९०-फागणे 
९७-नेर 
१०१-सडगाव 


१०४-बोरविहिर 


१०५ -मुकटी 


१०७-शिरूड 


धुळे, ९ मार्च २०२१. 


ol. 


ना, 


ना, 


ना, 


ol. 


ना, 


ना, 


ना, 


ना, 


ना, 


ना, 


ol. 


ना, 


ना, 


ना, 


ना, 


ना, 


ना, 


ना, 


मा, 


मा. 


मा, 


मा. 


मा, 


मा. 


मा. 


मा. 


मा. 


मा, 


मा. 


मा. 


मा. 


मा. 


मा. 


मा. 


मा. 


. मा. 


मा. 


मा, 


प्रवर्ग स्त्री 
प्रवर्ग 
प्रवर्ग स्त्री 
प्रवर्ग स्त्री 
प्रवर्ग स्त्री 
प्रवर्ग 


प्रवर्ग 


प्रवर्ग स्त्री 


प्रवर्ग 
प्रवर्ग स्त्री 
प्रवर्ग स्त्री 


प्रवर्ग 


प्रवर्ग स्त्री 


प्रवर्ग 


प्रवर्ग 
प्रवर्ग स्त्री 
प्रवर्ग स्त्री 


प्रवर्ग 


प्रवर्ग 
प्रवर्ग स्त्री 


परिशिष्ट-२--चालू 


4 





बोरसे प्रमिलाबाई पंडित 
देवरे दगाजी शिवराम 


गोसावी मंगलाबाई साहेबराव 





भदाणे कलाबाई शामराव 
खंडेकर इंदूबाई निंबा 
महाले रोहीदास दगा 


मुजगे अशोक गंगा 





सविता राजेंद्र 
पगारे सविता राजेद्र 


सुर्यवंशी अजय भगवान 
अकलाडे रोहिणी सुधीर 
देसले मनीषा अनिल 





देसले राजधर उत्तम 





पाटील चंद्रकला भानुदास 





पाटील विकास सुधाकर 


सूर्यवंशी आत्माराम रमेश 


जयस्वाल सोनु सुमित 





सुनिता सोपान पाटील 


पाटील लक्ष्मण पितांबर 


पाटील पंढरीनाथ बुधा 
शिंदे लक्ष्मीबाई फकीरा 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - अ - नाशिक विभाग, मार्च १२, २०२१ / फाल्गुन २१, शके १९४२ 4 


द 
साळवे, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे 








कर्ले, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे 





मेथी, तालुका शिंदखेडा, जिल्हा धुळे 





दुसाणे, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे 





बळसाणे, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे 





आमोडे, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे 


आदर्श विद्यामंदिरामागे, धनगरवाडा, 
जैताणे, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे. 





पिंपळनेर 


, 





गोपाळनगर, | 
तालुका साक्री, जिल्हा धुळे. 








चिकसे, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे 





देगाव, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे 





कासारे, तालुका साक्री, जिल्हा धुळे 





काळगाव पो. धमनार, तालुका साक्री, 


जिल्हा धुळे. 

मु. पो. लामकानी, 

तालुका व जिल्हा धुळे. 

मु. पो. न्याहळोद, 

तालुका व जिल्हा धुळे. 

मु. पो. फागणे, तालुका व जिल्हा धुळे. 
मु. पो. नेर, तालुका व जिल्हा धुळे. 





मु. पो. सडगाव, तालुका व जिल्हा धुळे. 


मु. पो. बाभूळवाडी, 
तालुका व जिल्हा धुळे. 





मु. पो. मुकटी, तालुका व जिल्हा धुळे. 





मु. पो. शिरूड, तालुका व जिल्हा धुळे. 


दिलीप ज्ञा. जगदाळे, 
प्रभारी जिल्हाधिकारी, धुळे. 





ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE, 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND, YERAWADA, PUNE-411 006 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT 
PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI - 400 004. 


EDITOR : DIRECTOR, RUPENDRA DINESH MORE. 


